प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगाम सन २०१८-१९ 
साठी राज्य हिस्सा पिक विमा हप्ता अनुदान रक्‍कम 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२०/प्र.क्र.३५३/११ अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ३० मार्च,२०२१ 


वाचा - 
१. कृषि व पदूम विभाग शासन निर्णय क्र.प्रपिवियो-२०१८/प्र.क्र.५२/११-अ, दि.२०.०३.२०१९. 
२. कृषि व पदूम विभाग शासन निर्णय क्र.प्रपिवियो-२०१८/प्र.क्र.१८०/११-अ, दि.१९.०७.२०१९. 
३. कृषि व पदूम विभाग शासन निर्णय क्र.प्रपिवियो-२०२०/प्र.क्र.३८/११-अञ, दि.२.०१.२०२० 
४. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.अर्थसं-.२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.१४.५.२०२०. 
५. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०१८/प्र.क्र.१८०/११- अ,दि. ९.०७.२०२०, 
६. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. सां ८/ वि. ह. अनु/ १२१४०/२०२१ दि. ३०.०३.२०२१.. 


प्रस्तावना :- 
प्रधानमंत्री पिक विमा ही योजना रब्बी हंगाम २०१८-१९ मध्ये फ्युचर जनरली इंन्शुरन्स 
कं.लि., बजाज अलायन्झ जनरल इंन्शुरन्स Gio. व भारती aaa sara क॑.लि. या ३ विमा 
कंपनीमार्फत राज्यात राबविण्यात येत आहे. योजनेअंतर्गत रब्बी हंगाम २०१८-१९ करिता कृषि आयुक्‍त 
कार्यालयाने सादर केलेल्या मागणीनुसार राज्य हिस्सा अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय -: 
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना रब्बी हंगाम २०१८-१९ करीता संदर्भ क्र. ६ अन्वये कृषि आयुक्‍त 
कार्यालयाने सादर केलेल्या मागणीस अनुसरून फ्युचर जनरली gaa क॑.लि. या विमा कंपनीस राज्य 
हिस्सा पीक विमा हप्ता अनुदान म्हणून रु. ६७,२०,३६०/- इतकी रक्‍कम अदा करणे आवश्यक असल्याने 
सदर रक्कम वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. संबंधित विमा कंपन्यांना यापुर्वी 
दिलेल्या व आता द्यावयाच्या पीक विमा हप्ता अनुदान राज्य हिस्सा अनुदानाचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे : 


विमा कंपनी एकूण पीक विमा हप्ता राज्य | यापुर्वी अदा करण्यात | अदा करावयाचे विमा हप्ता 
हिस्सा अनुदान रु. आलेले अनुदान रु. | राज्य हिस्सा अनुदान रु. 
(१) (२) (3) (8) 
फ्युचर जनरली व ह 
इन्शुरन्स क॑.लि. १११,२६,३९,७५४ ११०,५९,१९,३९४ ६७,२०,३६० 


२. प्रस्तुत बाबींवर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली सन २०२०-२१ करिता मंजूर केलेल्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा :- 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२०/प्र.क्र.३५३/११ अ, 


मागणी क्र. डी -३ 

२४०१ - पीक संवर्धन 

११०, पीक विमा (००) (०८) प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत विमा हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य 
राज्य हिस्सा (२४०१ A ६६४) योजनेतर 


३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक 
सूचना व शासनाने वेळावेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय / परिपत्रक नुसार खर्च करण्यात यावा 

४. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण 
व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

५. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपरिक संदर्भ क्र. ५८/ २०२१/व्यय-१,दि. 24.03.2029 अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. प्रस्तूत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३३०१९२७१५७९०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sugriv Sambhaji 
Dhapate 


(सु. सं. धपाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - 32 

२. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

३. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. संचालक (वि.प्र), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

८. सहाय्यक संचाळक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१०.महाळेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

११.वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

१२.उप सचिव (११-ओ /२-अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 

१३.कक्ष अधिकारी (2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१४.विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज टॉवर्स, २० वा मजला, 
दलाल स्ट्रीट,फोर्ट, मुंबई-४०० ०२३ 

१५.निवड नस्ती (कार्यासन ११-ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


